नगर विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील उप 
संचाळक, नगर रचना संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
मध्यावधी बदल्या/प्रतिनियुक्‍तीबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-५८२२/१५११/प्र.क्र.२५१/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२२. 
शासन आदेशा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील परिशिष्ट-तीन, 
नियम vo (१) (२) (३) (४ व परिशिष्ट-दोन मधील अटी व शर्तीनुसार खाळील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आल्यानुसार नगर 
विकास विभागाच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, नगर रचना (गट-आअ/राजपत्रित) (वेतनश्रेणी : (एस-२५) रु.७८८००- 


२०९२००/- या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची मध्यावधी बदली/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण बदली/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना केलेले 
कार्यालय 
1 १_| २ ३ Looe रे. ,--- || 
षि श्री.मो.र.खान उप संचालक, नगर रचना, | उप संचालक, नगर रचना, मैत्री कक्ष, महाराष्ट्र 
वि.यो.वि.घ, औरंगाबाद | राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई (रिक्‍त 
महानगरपालिका, औरंगाबाद पद) (श्रेणी अवनत करुन) 


०२. या आदेशान्वये पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकारी यांनी बदली/प्रतिनियुक्‍ती झालेल्या ठिकाणी तातडीने रुजू 
व्हावे व संबंधित अधिकारी बदली/प्रतिनियुक्‍ती झालेल्या पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल संबंधित कार्यालय / संचालक, नगर 


रचना, पुणे यांनी nitin.shelke@nic.in या ई-मेल पत्त्यावर तात्काळ सादर करावा. 


०३. सदरहू आदेशान्वये बदली/प्रतिनियुक्‍तीने पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न 
झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात 
नोंद घेण्यात येईल. तसेच राजकीय दबावाबाबतची कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (३) व २३ 
चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद 


घेण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-५८२२/१५११/प्र.क्र.२५१/नवि-२७ 


०४. 


सदर झासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा सांकेताक २०२२१२०९११५६२२४३२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


tally signed by Vij 
c=IN, o=GOVER 
5. 


Vijay Karbhari Chaudhari = 


jumber= 
arbhari Chaudhari 
Date: 2022.12.09 15:13:32 405'30' 


|EF6135E0B8753370AABCB2544201CB95641C! 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


संबंधित अधिकारी यांना, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, उद्योग उर्जा व कामगार, मंत्रालय, मुंबई. 

. आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद. 

. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 
. सह संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

. सह संचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई 

. उप संचालक, नगर रचना, मैत्री कक्ष, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ijay Karbhari Chaudhari 
MENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
4 20=d242787425852443527F4a3927a849feec29ce26368bSbadbeeIe6985284510a, 


D, 
|FEEA176A1E6A273C574BB6F 1A 1EDBS8BF874241 18BCCD6EEO7340581733870, cn=Vijay 


